याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभने व 
इतर १३ विरुध्द महाराष्ट्र शासन (रिट याचिका 
क्रमांक १८६८/२००५ प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या दिनांक 
१४.०६.२०१७ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
कार्यवाही करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७)/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १४ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-पीओएस-१०७७/एल/सेल-१/स्वा.सै., मंत्रालय, 
मुंबई दि.२६/०९/१९७७. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पीओएस-१०८२/क.-१/स्वा.सै.,दि.१६/०२/१९८२ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पीओएस-१०८२/क.-१/स्वा.सै.,दि.६/०९/१९८२ 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पीओएस-१०९४/क.-१/प्र.क्र.३०१/स्वा.सै.क.१, 
दि.२४/१०/१९९४ 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय क्र. संकिर्ण-२००४/प्र.क्र.१६१/०४/स्वा.सै.क.१, 
दि.०६/०३/२०१८ 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचा न्यायनिर्णय दिनांक १४/०६/२०१७ 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा न्यायनिर्णय दिनांक २५/०१/२०१८ 
शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वा.सै.क.१, दिनांक ०६/०३/२०१८ 
९) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/प्र.क्र.५४/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक ३०/०८/२०१८ 
१०) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/प्र.क्र.७४/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक १७/१२/२०१८ 
११) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/४१/प्र.क्र.८९/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक १७/१२/२०१८ 
१२) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/४७/प्र.क्र.९६/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक २२/०१/२०१९ 
१३) शासन निर्णय क्रमांक, न्यायाप्र-१११८/५१/प्र.क्र.१०७/२०१८/स्वा.सै.क.२, दिनांक २२/०१/२०१९ 
१४ शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७/स्वासैक.१, दिनांक १३/०३/२०१९ 
१५) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७/स्वासैक.१, दिनांक २०/०३/२०१९ 
१६) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७/स्वासैक.१, दिनांक २६/०३/२०१९ 
) 
) 
) 
) 


~S~XE vse so er— 


१७) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७/स्वासैक.१, दिनांक २९/०३/२०१९ 
१८) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक २९/०३/२०१९ 
१९) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५ 
२०) शासन निर्णय क्रमांक, संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५ 


२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक २९/०३/२०१९ 


( 
(२०१७)/स्वासैक.१, दिनांक 30/03/2098 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाची गोवा मुक्‍ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
झाल्याने, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांना केंद्र शासनाची सैनिक सन्मान निवृत्तीवेतन मंजूर झाली आहे. त्यांना 
त्या दिनांकापासून राज्य शासनाची पूर्ण पेन्शन देण्याऐवजी दरमहा रु.५००/- प्रमाणे अतिरीक्त सन्मान 
निवृत्तीवेतन देण्यात यावे असे आदेडा दि. १६/११/२००४ च्या शासन पत्रान्वये देण्यात आले होते. 
२. दिनांक १६.११.२००४ च्या शासन आदेशाच्या विरोधात सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभणे व 
इतर १३ ( जिल्हा नागपूर ९, यवतमाळ ४, व वर्धा१) यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर 
येथे रिट याचिका क्र. १८६८/२००५ दाखल केली होती. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर 
यांच्या संदर्भाधिन दिनांक १४.०६.२०१७ च्या न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून 
शासनाने संदर्भाधिन अनुक्रमांक ८ ते १९ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये आता पर्यंत 
रु. ४५२,०१,४६,५४८/- इतकी रक्‍कम अदा केलेली आहे. 
३. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या दिनांक १४/०६/२०१७ च्या न्याय 
निर्णयाची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करण्याकरिता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अवमान याचिका क्र. 
५३१/२०१८ दाखल करण्यात आली आहे. यास्तव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचा 
दिनांक १४/०६/२०१७ चा न्याय निर्णय हा सर्वच समान प्रकरणी लागू आहे. सदर अवमान याचिकेची 
पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग, जळगांव, 
अहमदनगर,सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती, गोंदिया, ठाणे व 
पालघर यांनी अतिरीक्त निधीची मागणी केलेली असल्याने शासनाने खालीलप्रामाणे निर्णय घेतलेला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

१) अवमान याचिकेची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, जळगांव, 
अहमदनगर,सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती, गोंदिया, 
ठाणे व पालघर यांनी अतिरीक्त केलेली निधीची मागणी विचारात घेवून उपरोक्त 
जिल्हाधिकारी यांना रु. ३०,५५,५८,३५३/- (रु.तीस कोटी पंचावन लाख sistas हजार तीनी 
AWS फक्त ) एवढी रक्‍कम अदा करण्यात यावी. वितरणाची कार्यवाही संदर्भाधिन क्र. २० च्या 
शासन निर्णयान्वये करावी. 

२) जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, जळगांव, अहमदनगर,सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, औरंगाबाद, 
बुलढाणा, अमरावती, गोंदिया, ठाणे व पालघर यांना वितरीत करण्यात आलेली थकबाकीची 
संपूर्ण रक्‍कम जिल्हाधिकारी यांनी कोषागारातून आहरीत करण्यात यावी व सदर थकबाकीची 
रक्‍कम तात्काळ संबंधीत केंद्र शासन व राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन धारकांना 
अदा करण्यात यावी. सदर प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर देयक MTR ३८ या नमुन्यामध्ये आहरीत करण्यात यावे व 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७)/स्वा.सै.क.१ 


३) 


8) 


4) 


&) 


त्यासोबत लाभार्थ्यांची यादी “ Pass For Payment” करण्यात यावी. उपरोक्‍त जिल्हाधिकारी 
यांनी उक्त थकबाकी रक्कमेचे वितरण NEFT/RTGS मार्फतच करावे. 
याप्रित्यर्थचा खर्च “मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशिर्ष-२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्र (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजना (००) (०१) स्वातंत्र्य 
सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना मानधन दत्तमत ( 2234 ००१५) या 
अर्थसंकल्पिय लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून सध्या जिल्हाधिकारी 
कार्यालयांकडे उपलब्ध असलेला निधी व सोबतच्या विवरणपत्रा नुसार देण्यात येणा-या 
निधीतून खर्च भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
वरील आदेशानुसार तात्काळ कार्यवाही जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, जळगांव, अहमदनगर, 
सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती, गोंदिया, ठाणे व पालघर 
यांनी या वित्तीय वर्षात पूर्ण करुन शासनास अहवाल सादर करावा. मा. उच्च न्यायालयाचा 
विषय असल्यामुळे या विषयी जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: लक्ष घाळून काटेकोरपणे कार्यवाही 
करावी. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थस-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. २२/१/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२००२१७१६३३१७३६०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Hemant Gorakhnath : 
Mhapankar . 

(हे. गो. म्हापणकर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 


सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र-१, मुंबई व नागपूर (२प्रती) 

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, जळगांव, अहमदनगर,सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, 

औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती, गोंदिया, ठाणे व पालघर 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी सिंधुदुर्ग, जळगांव, TEAST, GTR, हिंगोली, नांदेड, 
लातूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, अमरावती, गोंदिया, ठाणे व पालघर 

८) निवडनस्ती (कार्यासन -स्वा.सै.क.१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/२००५/(२०१७)/स्वा.सै.क.१, दि. १४ फेब्रुवारी, २०२० 


सोबतचे विवरणपत्र 
अनु क्रमांक जिल्हा एकुण देय रक्‍कम (रु.) 

1१ सिंधुदुर्ग ७3,८६,७५९/- 
२ जळगांव ५,००,००,०००/- 
३ अहमदनगर 3,२०,००,०००/- 
४ सोलापूर १०,००,०००/- 
घु हिंगोली 3,३७,०३,०००/- 
& नांदेड ५,००,००,०००/- 
9 लातूर २,५०,००,०००/- 
é औरंगाबाद ५,००,००,०००/- 
र बुलढाणा 3,४६,२०,०००/- 
= aa अमरावती ८८,२६,५९४/- 
lie aaa गोंदिया ३५,००,०००/- 
१२ ठाणे ६०,४५,०००/- 
१३ पालघर ३४,७७,०००/- 

३०,५५,५८,३५३/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


